Reg. No.NPCITY/ 236/ 2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , 


अंक 


२३ ] 


शुक्रवार , 

सप्टेंबर 


२० , २०१९ / भाद्रपद २९ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे १२, किंमत : रुपये ५५.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग १ ( असा. ) ( ना.वि.पु. ) म.शा.रा., अ.क्र . ७१ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १ ) , यांजकडून 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पूनर्स्थापना करतांना उचीत भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ , 

सह महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२६ ( ४ ) प्रमाणे. 


क्र.कलि- उजि( भू) -वि.पा.वि.म.- कावि -९७५-२०१९. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे तरतुदीनुसार नागपूर शहराकरीता तयार करण्यात आलेली सुधारीत विकास योजना 
महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . टीपीएस -२४९६-२६४३ - सी.आर-३००( ए )-९ ७ - युडी-९, दिनांक ०७ जानेवारी, २००० व 
क्र . टीपीएस - २४००-१६२८ - सी.आर - २००-२००० - युडी-९, दिनांक १० सप्टेंबर , २००१ नुसार मंजुर करण्यात आलेली आहे . तसेच शासनाचे, नगर 
विकास विभागाची अधिसुचना क्र . टीपीएस -२४०१-८५५ - सी.आर - ७६ - युडी-९, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००२ अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या 
अखत्यारीतील सात योजनांचे क्षेत्र वगळून उर्वरित नागपूर शहराकरीता नागपूर महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केलेले आहे. तसेच 
नागपूर शहराकरीता विकास नियंत्रण नियमावली –२००० ही शासनाने नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . टीपीएस -२४००-१६८४ - सी.आर 
-१ ९२-२००० - युडी-९, दिनांक ३१ मार्च, २००१ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ०९ एप्रिल २००१ पासून अंमलात आलेली आहे . 

तसेच उक्त मंजुर विकास योजनेनुसार विषयांकित मॉडेल मिल चौक ते रामजी पहेलवान चौकापर्यंत १८ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता रुंदीचा 
विकास योजना रस्ता म्हणून करणेकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ (२) अन्वये फेरबदल प्रस्तावास दिनांक १२ 
नोव्हेंबर, २०१४ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन अधिसूचनेनूसार मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. मौजा-नागपूर( शहर), जिल्हा-नागपूर येथील जमीन 
विकास आराखड्यानुसार मॉडेल मिल चौक ते रामजी पहेलवान चौकापर्यंत १८ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता रुंदीकरण करणे या विनिर्दिष्ट 
प्रयोजनासाठी क्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठीच्या संपादनाच्या घोषणेची अधिसूचना प्रसिध्द केली आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे नुसार खाजगी जागा विकास योजना रस्ता विकसीत करण्याकरिता आवश्यक 
असल्यामुळे कलम १२६ अंतर्गत प्रस्ताव सादर केलेला आहे . तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२६( २) व १२६(४ ) 
अन्वये शासनाचेनिर्णय क्र . टिपीबी -४३१४/ १८१/प्र . क्र . ९/ २०१५/ नवि -११ , दिनांक २४ ऑगस्ट , २०१५ अन्वये प्रदत्त अधिकारान्वये भूमी संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ ची कार्यवाहीसाठी सहाय्यक संचालक , नगर रचना 
विभाग , महानगरपालिका , नागपूर यांनी प्रस्ताव दिनांक २५ जुलै, २०१९ अन्वये प्रस्तावीत केले आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक 
प्रस्तावासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी , नागपूर यांची खात्री झाली आहे . 
ना .- एक -१( १६६७) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २० , २०१९/भाद्रपद २९ , शके १९४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनीच्या संपादनापोटी घ्यावयाच्या नुकसान भरपाईची रक्कम संपूर्णपणे आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका, नागपूर 
मार्फत उक्त नियोजन प्राधिकरणाने अदा करावयाची आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२६( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कालमर्यादा उलटून 
गेलेली आहे. 

त्याअर्थी, शासनाने प्रदत्त केलेल्या शक्तीनूसार आणि उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२६( ४) सह भूमी 
संपादन, पूनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम " 
म्हणून संबोधिलेल्या ) च्या कलम १ ९ अन्वये जिल्हाधिकारी , नागपूर याद्वारे असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे . 

उक्त जमीनीच्या संबंधीत यापूढे करावयाच्या सर्व संपादनाच्या कार्यवाहीबाबत जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे काम पार पाडण्याकरीता उक्त 
संपादन अधिनियमाच्या कलम ३( ग) अन्वये याद्वारे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांची नेमणूक 
करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे उक्त जमीनीच्या संपादनाची कार्यवाही उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरु 
करण्याबाबत निर्देशीत करण्यात येत आहे. 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांना उक्त अधिनियमाचे कलम २३ चे चौकशी दरम्यान उक्त 
अनुसूची मधील ज्या जमीनीचे नियोजन प्राधिकरणाने थेट खरेदीद्वारे किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम १२६( १) प्रमाणे 
संपादित केलेली असल्याचे अथवा फायदे घेतलेले असल्याचे आढळून आल्यास त्या जमिनी अंतीम निवाडयाचे वेळी वगळण्यात येतील . 

उक्त संपादन क्षेत्र जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १ ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांच्या कार्यालयात 
कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. 


अनुसूची 


संपादित जमिनीचा तपशील 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१ - अ- ६५-२०१८-२०१९, मौजा नागपूर ( शहर ), जिल्हा नागपूर येथील जमीन विकास आराखड्यानुसार 
मॉडेल मील चौक ते रामजी पहेलवान चौकापर्यंत १८ मीटर रूंद विकास योजना रस्ता रूंदीकरण करण्याबाबतचे विवरणपत्र . 


अ.क्र . 


भूधारकाचे नाव 


शिट 


नगर भूमापन 

क्रमांक 
( ४ ) 


क्रमांक 
( ३ ) 


८ - अ एकूण 
आराजी क्षेत्र 

( ५ ) 


आवश्यक 
आराजी क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ६ ) 
चौ . मी . 


चौ . मी . 


१ 


महाराष्ट्र शासन 


२५५ 


११८ 


८५.१ ९ 


४१.२ ९ 


२ 


२५५ 


११ ९ 


१ ९ ४.०० 


१.४ ९ 


३ 


२५५ 


३२३ 


२८.३४ 


४४.३५ 


४ 


महाराष्ट्र शासन 
सुभद्राबाई संपतराव गोवारी व इतर 
राजे उदयसिंहराव भोसले व इतर 
देवम्मा मल्लुन्ना लेवडीवार व इतर 
शंकर बालाजी उमाळे 


२५५ 


३२४ 


१०६५२.०० 


२५.८३ 


५ 


२५५ 


३२५ 


२७४.८५ 


७७.९ ८ 


६ 


२५५ 


३२६ 


४८.३२ 


५४.५६ 


७ 


२५५ 


३३०/१ 


३३.६३ 


मुलामबी वजीर मिया शेख व इतर 
रिजवाना शेख अशफाक शेख 


५८.८७ 


८ 


२५५ 


३३०/२ 


२७.३१ 


९ 


मकबुल खान वल्द मुजफ्फरखान व इतर 


२५५ 


३३३ 


८३.६३ 


२५.१४ 


१० 


२५५ 


३३४ 


३८.०० 


१५.२६ 


सलीम खान शहादत्त खान पठान 
मंडळा सितारामजी नवघरे व इतर 


११ 


२५५ 


३३५ 


२४८.८१ 


२०.४ ९ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन 


२५५ 


३५५ 


८८१.२५ 


४५४.६२ 


१३ 


महाराष्ट्र शासन 


२५५ 


३६३ 


२ ९ १.२५ 


२१४.१६ 


१४ 


निर्मला प्रभाकर चोले व इतर 


२५५ 


३७० 


२६ ९ .८६ 


०.८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २० , २०१९/ भाद्रपद २९ , शके १९ ४१ 


३ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१५ 


२५५ 


२४५ 


९ ८.५३ 


४४.१३ 


सिताबाई नत्थजी हडाके व इतर 
नामदेव किसन कांबळे व इतर 


१६ 


२५५ 


२४६ 


५२.८३ 


४४.९ ४ 


१७ 


म.न.पा. पांडुरंग वसंत झाडे व इतर 


२५५ 


२४८ 


१३.५० 


१३.५० 


१८ 


महाराष्ट्र शासन 


२५५ 


२४ ९ 


४.०२ 


०.३६ 


१ ९ 


प्रफुल्ल बाळकृष्ण झाडे व इतर 


२५५ 


२७८ 


९ २.१४ 


३.३१ 


२० 


अभय विनायक झाडे व इतर 


२५५ 


२८१ 


१८७.०२ 


०.०३ 


२१ 


शंकरराव रामाजी तोरणकर व इतर 


२५५ 


२ ९ ६ 


९ ३.५५ 


७.९ ८ 


२२ 


२५५ 


२ ९ ७ 


२ ९ ०.१८ 


५.०२ 


२३ 


२५५ 


३०२ 


३२.५० 


२३.७७ 


२४ 


२५५ 


३०३ 


२१.०० 


०.०० 


२५ 


२५५ 


३०४ 


१५.७५ 


१५.८३ 


२६ 


२५५ 


३०५ 


७२.३७ 


६.९ ६ 


ओम पुरूषोत्तम साताफळे व इतर/ मेसर्स श्री . माऊली बिल्डर्स 
अॅन्ड डेव्हलपर्स 
बाळकिशन उर्फ 

बाळकृष्ण पैकुजी गाणार 
शकुंतलाबाई कुंडजिकराव आमनेरकर 
नामदेव दशरत वांढरे व इतर 
शकुंतला विजयराव मोहित व इतर 
विठ्ठलराव कृष्णराव बाहेकर व इतर 
विठ्ठलराव कृष्णराव 

बाहेकर व इतर 
राजेराम महादेव परसमोटे व इतर 
सुभद्राबाई संपतराव गोवारी व इतर 
श्री . सुधाकर 

आनंदराव जाधव 
हरधन घोष व इतर २ 


२७ 


२५५ 


३१८ 


३७.१६ 


३७.४३ 


२८ 


२५५ 


३१९ 


६२.५८ 


३०.५० 


२ ९ 


२५५ 


३२१ 


५०.८१ 


१.३५ 


३० 


२५५ 


३२२ 


२८६.२१ 


९५.९ ६ 


३१ 


२५५ 


३०१ 


०.०० 


१०.२२ 


३२ 


२५५ 


३०८ 


०.०० 


३.५६ 


३३ 


श्री . दिनेश 


कृष्णराव शिलोने 


२५५ 


२४३ 


६८.८२ 


४.८४ 


३४ 


२५६ 


१०८/१ , १०८/५ 


६४३.०० 


७५.१६ 


संभाजी बाबुराव 

महाडीक व इतर 
लक्ष्मीबाई दामोदर इंगोले व इतर 


३५ 


२५६ 


१० ९ 


२६०.०० 


६६.०६ 


३६ 


२५६ 


११० 


८ ९ .६० 


३०.८१ 


राजसबाई माणिकराव भोंगाडे व इतर 
राजाराम पुसाजी बनसोड व इतर 


३७ 


२५६ 


११२/१ 


८१.२० 


३६.१४ 


३८ 


महाराष्ट्र सरकार 


२५६ 


११४ 


३.७० 


१.८८ 


३ ९ 


श्रीमती प्रतिभाराजे प्रतापकुमार माने 


२५६ 


११५ 


८०७.२० 


२०.८३ 


४० 


महाराष्ट्र सरकार 


२५६ 


१४० 


१६२.४० 


८ ९ .११ 


४१ 


२५६ 


१३८ 


१३७.२६ 


३०.१ ९ 


महाराष्ट्र सरकार सी . पी . अॅण्ड बेरार ऐज्युकशन सी . महाल , 
नागपूर 
महाराष्ट्र सरकार सी . पी . अॅण्ड बेरार ऐज्युकशन सी . महाल , 
नागपूर 


४२ 


२५६ 


१३ ९ 


२ ९२०.९ ३ 


०.०० 


४३ 


राबीया बेगम वि . रशिद खान , पठाण व इतर 


२५६ 


१४२ 


१४४.८० 


४०.४७ 


४४ 


अरविंद महादेव काळबांडे व इतर 


२५६ 


१४३ 


३२५.०० 


६१.३१ 


४५ 


चंद्रकांत मधुकर मोहित व इतर 


२५६ 


१४४ 


११०.०० 


२७.१७ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २० , २०१९/भाद्रपद २ ९, शके १९४१ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 
चौ . मी . 


चौ . मी . 


४६ 


कौसल्याबाई वि . डोमाजी डांगे व इतर 


२५६ 


१४५ 


१०४.६२ 


३२.१४ 


४७ 


दिनकर मारोतराव वासाडे 


२५६ 


१ ९९ 


७७.८० 


४५.२२ 


४८ 


२५६ 


२०० , २००/ १,२००/ २ ३७८.६२ 


८.३४ 


४ ९ 


२५६ 


२०१ 


२३०.१० 


४१.१५ 


५० 


२५६ 


२०२ 


१४०.०० 


४५.५८ 


पुरूषोत्तम , गंगाधर विनायक पिता पांडुरंग महाजन व इतर 
कौसल्याबाई विठोबा गिन्हे व इतर 
प्रकाश छोटेलाल कुबडे 
विमला जवसे दयारामजी चोईयानी व इतर 
भदु बोंदरू देशमुख 
अरूणा अरविंद सोळके व इतर 


५१ 


२५६ 


२०७ 


१२५.०० 


२०.९ ५ 


५२ 


२५६ 


२० ९ 


३४.७० 


३५.६६ 


५३ 


२५६ 


२१० 


१२५.४० 


३७.४० 


राजे शिवराजसिंह विजयसिंहराव भोसले व इतर 


२५६ 


२ ९ ५ 


४५०५.०० 


६८.२१ 


५५ 


२५६ 


२ ९ ६ 


९ १३२.१२ 


१७१.९ ४ 


५६ 


राजकुमार हराजारामसिंह व लक्ष्मणराव भोसले व इतर 
श्री . ललिबाई प्रल्हादराव उजैनकर 
राजाराम पुसाजी बनसोड व इतर 


२५६ 


१४६ 


६१.५० 


५.८० 


५७ 


२५६ 


११२/१ 


८१.२० 


५.०० 


५८ 


उदय वसंतराव मोहिते 


२५६ 


११२/२ 


८२.५० 


५.५० 


५ ९ 


२५६ 


११२/३ 


७ ९ .५० 


५.५० 


६० 


२५६ 


११२/४ 


७८.६० 


७.७५ 


६१ 


२३७ 


२७१ 


३० ९ .२० 


५४.१ ९ 


६२ 


२३७ 


२६८ 


१७१.४० 


३७.६५ 


कुंदनलाल छोटेलाल चौरसिया व इतर १ 
कुंदनलाल छोटेलाल चौरसिया व इतर १ 
लालाजी शिवनारायण बनुदे व इतर 
चंपालाल भाऊ हिरालाल वल्द बदलूजी साडू व इतर 
राजेश सुर्यकांत 

गिरीपुंजे 
कमलाबाई गणेशलाल शाहू व इतर 
कमलाबाई गणेशलाल शाहू व इतर 
जगदिशा वल्द आनंदराव कर्णेवार व इतर 


६३ 


२३७ 


२६७ 


१३ ९ .६० 


३७.६ ९ 


६४ 


२३७ 


२६६ 


१३१.२० 


३ ९ .६७ 


६५ 


२३७ 


२६५ 


८३.४० 


२६.९ ६ 


६६ 


२३७ 


२६२ 


४५.४० 


१ ९ .५१ 


६७ 


दिलीप नामदेवराव आंबटकर व इतर 


२३७ 


२६१ 


४६.०० 


१८.७ ९ 


६८ 


नरसिंगराव , लक्ष्मणराव , शामराव वल्द जंगराव सावंत व इतर 


२३७ 


२६० 


४८.०० 


१८.५३ 


६ ९ 


महाराष्ट्र सरकार 


२३७ 


२५ ९ 


७८.१० 


३२.०८ 


७० 


महाराष्ट्र शासन डॉ . संजीव रामजिवन चौधरी व इतर 


२३७ 


२८१ 


४०.१० 


१४.६६ 


७१ 


महाराष्ट्र सरकार 


२३७ 


२८२ 


६६.८० 


१०.९ ० 


७२ 


डॉ . संजीव रामजिवन चौधरी व इतर 


२३७ 


२८० 


१४७.५० 


३२.६२ 


७३ 


२३७ 


२७ ९ 


१३७.२० 


२७.३० 


७४ 


किशोरीलाल मैकूलाल जैस 
ललिता वासुदेवराव हाहे व इतर 
आनंदकुमार गेंदलाल गुप्ता व इतर 


२३७ 


२७७ 


२६८.८० 


५८.२७ 


७५ 


२३७ 


३१५ 


१४९ .१० 


१७.२४ 


७६ 


बाबुलाल दयाराम गुप्ता 


२३७ 


३१६ 


११४.८० 


२०.६३ 


७७ 


२३७ 


३२५ 


२ ९ ५.६० 


१०.७५ 


रमेश नत्थुजी ढगे व इतर 
पुंडलीक महादेव कडू 


७८ 


२३७ 


३२७ 


६०.४० 


२२.८ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २० , २०१९/ भाद्रपद २९ , शके १९ ४१ 


५ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 
३३.३० 


७ ९ 


मोतीलाल नानकजी पवार 


२३७ 


३३० 


५५.१० 


८० 


महाराष्ट्र सरकार 


२३७ 


३३४ 


७.५० 


५.६४ 


८१ 


२३७ 


३३५ 


१०६.५० 


६८.५ ९ 


८२ 


२३७ 


३३६ 


१५२.४० 


९ ७.३० 


८३ 


पुजलुलबारी अब्दुलबारी अ. कुदुरु व इतर 
पुजलुलबारी अब्दुलबारी व इतर 
महाराष्ट्र सरकार सुरेखा जवजे मनोहर जुमळे 
महाराष्ट्र शासन, बवनपुरी लक्ष्मणपूरी 
करुणा प्रभाकरराव धकाते 


२३७ 


३४१ 


१२१.२० 


५१.३० 


८४ 


२३७ 


३४७ 


७.५० 


९ .१५ 


८५ 


२३७ 


३४८ 


३१.४० 


३१.५५ 


८६ 


२३७ 


३६१/३ 


१३१.५८ 


७६.३१ 


८७ 


२३७ 


३६१/२ 


२१.२६ 


२१.११ 


८८ 


२३७ 


३६१/१ 


२१.२६ 


२१.२६ 


रुखमानंद वल्द सादवराव हेडावू व इतर 
मो . ऐहतेशाम कुरेशी वल्द मो . हनीफ सुनिता गुलाबराव खरात 
सुनिता गुलाबराव खरात 
चंद्रभागाबाई वि . लक्ष्मण वाळूकर व इतर 
चित्र पृथ्वीराज तुर 
प्रविणसिंह अनंतसिंह राठोड 


८ ९ 


२३७ 


३८४ 


८२.१ 


५३.८७ 


९ ० 


२३७ 


३८५/२ 


१२४.५३ 


३ ९ .६४ 


९ १ 


२३७ 


६१ ९ 


१२७.८ 


९ ४.५६ 


९ २ 


महाराष्ट्र सरकार 


२३७ 


३४० 


१०७.२ 


२४.०८ 


बाबुराव भगवान तरुडकर 


२३७ 


९ ३ 


महाराष्ट्र सरकार 


२३७ 


३४५ 


६६.७० 


११.४३ 


९ ४ 


२३७ 


३४६ 


१०१.५ 


१०१.५० 


९ ५ 


सुनिल कन्हैयालाल जैन व दिपेश कोमलचंद जैन व इतर 
श्रीकृष्ण चुन्नीलाल गुप्ता 
महाराष्ट्र सरकार श्री . पुरूषोत्तम तुळसीराम दुर्गे 


२३७ 


३८३ 


१४७.०० 


०.१४ 


९ ६ 


२३७ 


२२० 


८१.८ 


९ .६८ 


९ ७ 


महाराष्ट्र सरकार 


२३७ 


३८६ 


३५.२ 


८.५ ९ 


९ ८ 


२३७ 


३२६ 


१३९ .३ 


४८.५ 


९९ 


२३७ 


३३३ 


९ ६.७ 


३.००७ 


१०० 


२५७ 


३ ९ ७ 


५१.०६ 


४५.३५ 


१०१ 


२५७ 


४२४ 


७३० 


१४.३ 


१०२ 


२५७ 


४२६ 


२२२.६ 


८३.९ ८ 


१०३ 


२५७ 


३ ९ ६ / २ 


१०७.५६ 


३३.३ 


मोहम्मद अली सय्यद अली व इतर 
दरियाना गुरूमुखदास रोहरा 
शंकरराव भाऊ गजानन भाऊ देवराव वल्द गणपतराव घाडगे 
हसेना खा भाऊ इस्माईल खा व इतर 
नरेंद्रकुमार दाजीसाहेब घाडगे व इतर नागपूर महानगरपालिका 
इन्साफ अहमद इबान हेसन व इतर 
सौ . कमला नानु राघार्ते 
अब्दुल रशिद वल्द अ . 

अजीज 
नागपूर सुधार प्रन्यास , राजू कन्हैय्यालाल कश्यप व इतर 
कांताबेन रमणिकलाल मलकान व इतर 
सुधीर राधेश्याम जैस्वार व इतर 
सुरेन्द्र चंपालाला जैस्वाल व इतर 


१०४ 


२५७ 


३४५ 


O 


१०.८८ 


१०५ 


श्री . 


२५७ 


३४ ९ 


५० 


८.९ ५ 


१०६ 


२३६ 


३७० 


१०२.८ 


४७.०१ 


१०७ 


२३६ 


३७१ 


१६२.३ 


४०.१६ 


१०८ 


२३६ 


३७२ 


१५३.१ 


३५.११ 


१० ९ 


२३६ 


३७७ 


२७८.२ 


५४.६४ 


११० 


नागोराव वल्द सांबारे 


२३६ 


३८० 


१८.१ 


९ .७ ९ 


ना .- एक -२ ( १६६७ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २०, २०१९/ भाद्रपद २९ , शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३) 


( ४ ) 


( ५ ) 


चौ . मी . 


( ६ ) 
चौ . मी . 
१६.८ ९ 


१११ 


२३६ 


३०८ 


१००.५ 


११२ 


२३६ 


३६ ९ 


११२.६ 


१३.७२ 


११३ 


२३६ 


३८१ 


५ ९ .४ 


१६.५६ 


११४ 


२३६ 


१०७ 


४८.०० 


४०.८३ 


११५ 


२३६ 


४१३ 


१०४६.१५ 


३६.६४ 


११६ 


२३६ 


४१२ 


३४० 


१ ९ .७५ 


११७ 


२३६ 


४११ 


३२२ 


१७.५६ 


श्री . दशरथ गुलाबचंद शाहु 
श्री . प्रभुलाल जयनारायण बनोदे व इतर २ 
श्री . लक्ष्मीनारायण बाबुलाल कश्यप 
श्री . रामचंद्र श्यामराव धोटे 
श्री . अनंत गोपालराव पाठक व इतर , गोपाल स्मृती कॉम्पलेक्स 
श्री . गोपाल जैराम पाठक व इतर 
श्रीमती प्रभाबाई आनंदराव ढोबळे व इतर 
श्री . नत्थु महादेव ठवकर 
बळीराम भाऊ , तुलसिराम भाऊ , रामकृष्ण व तुकाराम , लक्ष्मीबाई 
मे . तुकाराम 
श्री . विठ्ठलराव वल्द मारोतराव तिडके व इतर 
श्री . प्रभाकर चिंतामणराव नांदुरकर व इतर 
श्री . बाळकृष्ण बाबुराव ढोबळे व इतर 
श्री . शरद नामदेव चरडे 
श्री . शरद नामदेव चरडे 


११८ 


२३६ 


४१० 


७२ 


१४.३ 


११ ९ 


२३६ 


४० ९ 


२ ९ .२५ 


३.२२ 


१२० 


२३६ 


४०८ 


३३.२५ 


४.०० 


१२१ 


२३६ 


४०७ 


३७.५ 


२१.४२ 


१२२ 


२३६ 


४०५ 


२५४.२ 


३४.४२ 


१२३ 


२३६ 


४००/१ 


५३.४ 


४३.४३ 


२३६ 


४००/२ 


२७.८ 


१२४ 


श्री . रामराव श्रावण चरडे 


२३६ 


३ ९९ 


४१.१ 


४४.७१ 


१२५ 


मो . अय्युब 


मो . 


याकुब व इतर 


२३६ 


३ ९ ८ 


६३.९ 


२७.६ 


१२६ 


२३६ 


३ ९ ७ 


१३.५ 


३ 


१२७ 


२३६ 


३ ९ ६ 


२१.८ 


२ 


१२८ 


२३६ 


३ ९ ५ 


५१.९ 


१५.४५ 


१२ ९ 


२३६ 


३ ९ ३ 


६०.३ 


१६.९ 


१३० 


श्री . दशरथ वडगुमी खडसे 
श्री . उल्हास पद्माकर भुसारी व इतर 
श्रीमती विजया पांडुरंग भस्मे व इतर 
श्री . आनंद रमेश दांडेकर व इतर 
सुधाकर 

नागोराव सांबारे व इतर 
श्री . भाऊराव बाळाजी देशमुख व इतर 
श्री . जितेन्द्र वल्भदास तन्ना 
श्रीमती गंगुबाई वि . सखाराम ढगे व इतर 
श्री . दशरथ व पंढरी ढगे 


श्री . 


२३६ 


३ ९ २ 


२३६.४ 


४३.४ 


१३१ 


२३६ 


३ ९ १ 


१११.९ 


२५ 


१३२ 


२३६ 


३ ९ ० 


४६.५ 


१०.३५ 


१३३ 


२३६ 


३८ ९ 


३१.४ 


८.९ 


१३४ 


२३६ 


३८८ 


४०.३ 


१४.०० 


१३५ 


श्री . लक्ष्मण काशीनाथ ढगे व इतर 


२३६ 


३८७ 


१३६.८ 


३३.४३ 


१३६ 


२३६ 


३८६ 


११२ 


२५.८५ 


१३७ 


श्रीमती कुसुमबाई कुंजमबिहारी तिवारी व इतर 
श्री . रमनलाल कन्हैय्यालाल बनोदे व इतर 
श्री . चंपालाल किसनलाल बनोदे व इतर 


२३६ 


३८५/१ 


८७.४५ 


५१.१२ 


२३६ 


३८५/२ 


८७.४५ 


१३८ 


सौ . ताराबाई सुर्यभान अवचट 


२३६ 


३८४ 


२४१.५ 


४ ९ .७२ 


१३ ९ 


महाराष्ट्र शासन 


२३६ 


३८३ 


४७.५ 


४७.७३ 


१४० 


शुभलक्ष्मी चंद्रकांत सावरकर व इतर 


२३६ 


३०७ 


६०.४ 


२७.१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २० , २०१९/ भाद्रपद २९ , शके १९ ४१ 


७ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१४१ 


सार्वजनिक देवस्थान मारोती मंदीर तर्फे पंचकमेटी 


२३६ 


३०६ 


९ ८.४ 


१७.३३ 


१४२ 


मारोती मंदीर देवस्थान तर्फे पंचकमेटी 


२३६ 


३०५ 


५१.६ 


१७.० ९ 


१४३ 


महाराष्ट्र शासन 


२३६ 


३०३ 


१३१.२ 


२११.१ 


१४४ 


नागपूर महानगरपालिका 


२३६ 


११७ 


६६८ ९ .१८ 


२४ ९ .०४ 


१४५ 


२३६ 


११६ 


६०.४० 


१३७.०५ 


मे . श्रद्धा इंन्फ्राप्रमोटर नागपूर प्रा.लि. तर्फे संचालक 
श्री . नितीन गौतम चंदाजी तातिया व इतर 


१४६ 


२३६ 


४०६ 


५८.५ 


४.४४ 


१४७ 


श्री . राजु कन्हैय्यालाल कश्यप 
श्री . शकुंतला भ्रतार वामनराव लाखे व इतर 
श्री . विनोद वल्द शंकरराव जातुरकर व इतर 


२३६ 


२ ९ ० 


१३९ .१ 


३.४ ९ 


१४८ 


२३६ 


४१८ 


१२३.९ 


६.७१ 


एकूण अदमासे क्षेत्रफळ ... 


५८८८८.९ ७ 


५४७१.४८७ 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म.शा.रा., अ.क्र . ७२ . 
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ , 

सह महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम १२६ ( ४ ) प्रमाणे 
क्र.कलि - उजि ( भू) -वि.पा.वि.म.- कावि -९७६-२०१९ . - 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे तरतुदीनुसार नागपूर शहराकरीता तयार करण्यात आलेली सुधारीत विकास योजना 
महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस-२४९६-२६४३ - सी.आर -३००( ए) -९ ७ - युडी-९ , दिनांक ०७ जानेवारी, २००० व 
क्र . टिपीएस - २४००-१६२८ - सी.आर - २००-२००० - युडी-९, दिनांक १० सप्टेंबर , २००१ नुसार मंजूर करण्यात आलेली आहे . तसेच शासनाचे, नगर 
विकास विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस -२४०१-८५५ - सी.आर - ७६ - युडी-९, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००२ अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या 
अखत्यारीतील सात योजनांचे क्षेत्र वगळून उर्वरित नागपूर शहराकरीता नागपूर महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केलेले आहे. तसेच 
नागपूर शहरासाठी विकास नियंत्रण नियमावली –२००० ही शासनाने नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४००-१६८४ - सी आर 
-१९२-२००० - युडी-९, दिनांक ३१ मार्च, २००१ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ९ एप्रिल , २००१ पासून अंमलात आलेली आहे . 

तसेच उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार विषयांकित अजनी, वर्धा रोड येथील ( राष्ट्रीय महामार्ग क्र .७) विवेकानंद नगर चौक ते पॉल कॉम्प्लेक्स 
पर्यंत ( ३४० मी .) रॅम्प फ्लायओव्हरचे बांधकाम व रस्ता रूंदीचा विकास योजना रस्ता म्हणून करणेकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 
१९ ६६ चे कलम ३७(२) अन्वये फेरबदल प्रस्तावास दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०१४ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन अधिसूचनेनूसार मंजुरी प्रदान करण्यात 
आलेली आहे. मौजा- अजनी, जिल्हा- नागपूर येथील जमीन विकास आराखड्यानुसार अजनी, वर्धा रोड येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्र .७) विवेकानंद नगर 
चौक ते पॉल कॉम्पलेक्स पर्यंत ( ३४० मी .) रॅम्प फ्लायओव्हरचे बांधकाम व रस्ता रुंदीकरण करणे या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी क्षेत्र अधिसूचित 
करण्यासाठीच्या संपादनाच्या घोषणेची अधिसूचना प्रसिध्द केली आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे नुसार खाजगी जागा विकास योजना रस्ता विकसीत करण्याकरिता आवश्यक 
असल्यामुळे कलम १२६ अंतर्गत प्रस्ताव सादर केलेला आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम १२६ (२) व १२६( ४ ) 
अन्वये शासनाचेनिर्णय क्र . टिपीबी -४३१४/ १८१/प्र . क्र . ९/ २०१५/ नवि-११ , दिनांक २४ ऑगस्ट , २०१५ अन्वये प्रदत्त अधिकारान्वये भूमी संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ ची कार्यवाहीसाठी सहाय्यक संचालक , नगर रचना 
विभाग, महानगरपालिका, नागपूर यांनी प्रस्ताव दिनांक २५ जुलै, २०१९ अन्वये प्रस्तावीत केले आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक 
प्रस्तावासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी , नागपूर यांची खात्री झाली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनीच्या संपादनापोटी घ्यावयाच्या नूकसान भरपाईची रक्कम संपूर्णपणे आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका , नागपूर 
मार्फत उक्त नियोजन प्राधिकरणाने अदा करावयाची आहे. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २० , २०१९/भाद्रपद २९ , शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम १२६(२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कालमर्यादा उलटून 
गेलेली आहे. 


त्याअर्थी, शासनाने प्रदत्त केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२६( ४) सह भूमी 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम " म्हणून 
संबोधिलेल्या ) च्या कलम १९ अन्वयेजिल्हाधिकारी , नागपूर याद्वारे असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी 
आवश्यक आहे. 


उक्त जमीनीच्या संबंधात यापूढे करावयाच्या सर्व संपादनाच्या कार्यवाहीबाबत जिल्हाधिकारी , नागपूर यांचे काम पार पाडण्याकरीता उक्त 
संपादन अधिनियमाच्या कलम ३( ग) अन्वये याद्वारे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांची नेमणूक 
करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे उक्त जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरु 
करण्याबाबत निर्देशीत करण्यात येत आहे . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांना उक्त अधिनियमाचे कलम २३ चे चौकशी दरम्यान उक्त 
अनुसूची मधील ज्या जमिनीचेनियोजन प्राधिकरणाने थेट खरेदीद्वारे किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम १२६( १) प्रमाणे 
संपादित केलेली असल्याचे अथवा फायदे घेतलेले असल्याचे आढळून आल्यास त्या जमीनी अंतीम निवाडयाचे वेळी वगळण्यात येतील . 


उक्त संपादन क्षेत्र जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांच्या कार्यालयात 
कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


अनुसूची 


संपादित जमिनीचा तपशील 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १ ९- अ-६५-२०१८-२०१९ , मौजा अजनी,जिल्हा 

नागपूर 

येथील जमीन विकास आराखड्यानुसार 
अजनी , वर्धा रोड येथील ( राष्ट्रीय महामार्ग क्र .७) विवेकानंद नगर चौक ते पॉल कॉम्प्लेक्स पर्यंत ( ३४० मी .) 
रॅम्प फ्लायओव्हरचेबांधकाम व रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधीत होणा- या जमीन खाजगी वाटाघाटीने 

घेण्याबाबतचेविवरणपत्र 


अ . क्र . 


भूधारकाचे नांव 


गा . न . नं . 


भुमीधारकाचे नांव 
( आखिव पत्रिकेप्रमाणे ) 


भु . 


गट / 

खरेदी 

मोक्यावरील अहवाल 
सर्व्ह ७/१२ प्रमाणे करावयाचे 
क्रमांक/ मालमत्ता पत्रका क्षेत्र 
न . प्रमाणे 

एकूण 
क्र . क्षेत्र झाडे बांधकाम विहीरी 

इतर 
( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) 

क्षेत्र ( ७) 
चौ . मी . 

चौ . मी . चौ . मी . 
४.०० 

कम्पाऊंड 
२० ९ ० ४१७८५.९ ३६.०० 

कम्पाऊंड 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


शांतीस्नेह कॉम्प्लेक्स 
एन . आय. टी कॉम्प्लेक्स 


१ 


एन . आय. टी . व इतर 


२ 


घर 


महाराष्ट्र सरकार 


२० ९ ८ 


२६ 


२६.०० 


कम्पाऊंड 


- 

- 


३ 


५७४.५ 


६.०० 


कम्पाऊंड 


बँक ऑफ महाराष्ट्र 

श्री . प्रितीन कमलाकर २१०० 

दुरगकर 
एस.सी.एल.एच.सी. प्रा . लि . एस . डी . एल . हेल्थ 

२१०१ 
केअर तर्फे संचालक 
श्री . दिनेश किशोर सारडा 


४ 


५८६.६ 


५.८० 


- 


कम्पाऊंड 


श्री . प्रशांत रमेशराव भुते २१०२ 


६०६.४ 


८.२० 


कम्पाऊंड 


श्री . अविनाश भुते एम्पेरर 
होंडा,हिंदुस्तान कॉलोनी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २० , २०१९/ भाद्रपद २९ , शके १९ ४१ 


९ 


अनुसूची - चालू 

( ४ ) 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ७ ) 


( ५) 
चौ . मी . 


( ६ ) 

चौ . मी . 


६ 


५६ ९ .५ 


१७.८० 


- 


- 


कम्पाऊंड 


७ 


५६ ९ .५ 


१६.५० 


- 


कम्पाऊंड 


८ 


५६ ९ .५ 


१४.०० 


- 


कम्पाऊंड 


९ 


५ ९ २.७२ 


१३.०० 


- 


- 


कम्पाऊंड 


१० 


५६ ९ .५ 


१४.८० 


- 


कम्पाऊंड 


प्लॉट नं . ०३, चेतन बोरकुटे , डॉ . सुशिल जयरामजी २३ ९ ३ 
सोळंकी हॉस्पीटल 

सोळंके 
प्लॉट नं . ०५, डी . बी , दिपक भास्कर मुलमुले , २३९ ५ 
मुलमुले 

दिनेश भास्कर मुलमुले 
प्लॉट नं .०६, पुष्पांजली 

पुष्पांजली अपार्टमेंट 

२३ ९ ६ 
अपार्टमेंट 
प्लॉट नं . ०८ , बँक ऑफ श्रीमती विना राम पुसदकर २३ ९ ८ 
इंडिया 

राम दशरथ पुसदकर 
प्लॉट नं . ११, श्री . नामजोशी , सौ . शोभना शरद नामजोशी २४०१ 

व श्री . अरुण शरद 

नामजोशी 
प्लॉट नं . १३ , श्री . उबगाडे, उल्हाराजे शंकर भगर २४०३ 
प्लॉट नं . १४ , डॉ . व्हि.इ. श्रीमती 

सूमन एकनाथ २४०४ 
तांबे, क्रिटीकल हॉस्पीटल तांबे , आनंद एकनाथ तांबे, 

विलास एकनाथ तांबे 
पॉल कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स 

देवस्थान 
देवघर सिताबर्डी तर्फे १२२८ 
श्री . भास्करराव जागेश्वर 
राव बुटी पॉल कमर्शीअल 

कॉम्प्लेक्स 
श्री.बागडे व 

शिवम को.ऑ.हा. १२२९ 
अपार्टमेंट 

सोसा.चेअरमन 
पाटील 

श्रीमती रमा विजय १२२ ९ 


६३०.४४ 


२०.०० 


११ 
१२ 


कम्पाऊंड 


६२८.४५ 


१२.५० 


कम्पाऊंड 


१३ 


श्री बाळकृष्ण 


७४५४.७ 


६५.७० 


- 


- 


कम्पाऊंड 


१४ 


२८३२ ९ 


२८.०० 


- 


- 


कम्पाऊंड 


१५ 


४६.९ ० 


- 


- 


कम्पाऊंड 


पाटील व इतर 


१६ 


श्री . काळे 


१२२ ९ 


५६१ 


५८.९ ० 


२ 


कम्पाऊंड 


पद्मावती नारायण 
काळे 


१७ 


बोंद्रे भवन 


स.धा.श्री . राजु 


१२२ ९ 


३०.९ ० 


२ 


- 


कम्पाऊंड 


परशराम बोंद्रे 


व इतर 


१८ 


प्लॉट नं . ७ श्री . ढगे 


उपलब्ध नाही 


१२२९ 


२७.७० 


- 


- 


कम्पाऊंड 


क्लासीकल फर्निचर 


व इतर २ 


१ ९ 


प्लॉट नं . 


७ 


उपलब्ध नाही 


१२२९ 


३१.०० 


- 


- 


कम्पाऊंड 


वराडे 
मन इम्पोरीयम 


२० 


प्लॉट नं . ८ 


श्री . वसंत कृष्णराव 


१२२९ 


२८०.५ 


२५.६० 


- 


- 


कम्पाऊंड 


लाकुडकर 


लाकुडकर व इतर ३ 


ना .- एक -३ ( १६६७ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २०, २०१९/ भाद्रपद २९ , शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ७ ) 


( ५ ) 
चौ . मी . 


( ६ ) 

चौ . मी . 


२१ 


१२२ ९ 


२५.९ ० 


कम्पाऊंड 


प्लॉट नं . ८ 
निंबुलकर 


नामदेव सखाराम 
निंबुलकर 


२२ 


प्लॉट नं .११ 


१२२९ 


५४३.६२ 


२८.५० 


- 


कम्पाऊंड 


श्री . दळवी नर्सिंग होम 


ब्लॉसम पेडीयाट्रीक 
नर्सिंग होम प्रा.लि. 
तर्फे डायरेक्टर 
डॉ . श्री . योगेश 


गुणवंतराव टेंभेकर 


व इतर 


२३ 


उपलब्ध नाही 


१२२ ९ 


३१.६० 


१ आंबा 


- 


कम्पाऊंड 


प्लॉट नं . १२ हाउस 
ऑफ उत्तरा वरखेडकर 


२४ 


प्लॉट नं . 


१३ पगारिया 


उपलब्ध नाही 


१२२ ९ 


३१.८० 


- 


कम्पाऊंड 


हाउस 


२५ 


प्लॉट नं .१४ 


मनोहर आत्माराम 


१२२ ९ 


५६१ 


३१.६० 


- 


- 


कम्पाऊंड 


पिंपलापुरे अपार्टमेंट 


पिंपलापुरे 


२६ 


उपलब्ध नाही 


१२२९ 


२४.७० 


१ 


- 


कम्पाऊंड 


प्लॉट नं . १७४ 
तारांगना अपार्टमेंट 


२७ 


प्लॉट नं . १७२ 


शेतीकडे 


१३९ ० 


५० ९ .३५ 


३३.४० 


- 


कम्पाऊंड 


रमेश 

शुक्ला 


२८ 


१३ ९ १ 


१६.७० 


२ 


- 


कम्पाऊंड 


प्लॉट नं . १७१ 
निखील आनंद ढोबळे 


निखील आनंदराव 
ढोबळे 


४८०.९ ६ 


२ ९ 


प्लॉट नं . १७१ उत्तम 


१३ ९ १ 


१६.५० 


- 


कम्पाऊंड 


उत्तम विनायकराव 
ढोबले 


विनायक ढोबले 


३० 


प्लॉट नं . १६८ , 


१३ ९ ४ 


५५८.८२ 


२५.५० 


कम्पाऊंड 


डि.व्ही . जोशी 


श्री . अनिरुद्ध वसंतराव 
जोशी, देववृत जोशी , 
मनोहर धुंडीराम जोशी 


३१ 


शरद विनायक तांबट 


१३ ९ ५ 


५७०.७६ 


११.५० 


- 


कम्पाऊंड 


श्री . सुरेश विनायक , 
अनिल विनायक , 
रमेश विनायक , शरद 
विनायक तांबट व 


इतर 


अदमासे एकूण क्षेत्र .. 


७८७.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २० , २०१९/ भाद्रपद २९ , शके १९ ४१ 


११ 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ७३. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, सह महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम १२६ ( ४ ) प्रमाणे . 


क्रमांक क.लि- उजि( भू) -वि.पा.वि.म.- कावि-९७७-२०१९. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे तरतुदीनुसार नागपूर शहराकरीता तयार करण्यात आलेली सुधारीत विकास योजना 
महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र.टीपीएस -२४ ९६-२६४३- सी.आर . ३००( ए)-९ ७- युडी-९, दिनांक ७ जानेवारी २००० व 
क्र . टीपीएस -२४००-१६२८सीआर-२००-२०००- यु.डी.-९, दिनांक १० सप्टेंबर २००१ नुसार मंजुर करण्यात आलेली आहे . तसेच शासनाचे, नगर 
विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस-२४०१-८५५- सी.आर.७६- युडी-९, दिनांक २७ फेब्रुवारी २००२ अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अखत्यारीतील 
सात योजनांचे क्षेत्र 

वगळून उर्वरीत नागपूर शहराकरीता 

नागपूर महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरण 

म्हणून घोषित केलेले आहे. तसेच 

नागपूर 
शहरासाठी विकास नियंत्रण नियमावली -२००० ही शासनाने, नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . TPS-2400-1684- CR-192-2000- UD-9, 
दिनांक ३१ मार्च २००१ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ९ एप्रिल २००१ पासून अंमलात आलेली आहे. 


तसेच उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार विषयांकित सोमलवाडा, वर्धा रोड येथील हॉटेल प्राईड ते सोनेगाव पोलीस स्टेशन पर्यंत (३५० मी .) 
( राष्ट्रीय महामार्ग क्र .७) रस्ता रुंदीचा विकास योजना रस्ता म्हणून करणेकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम ३७ ( २) 
अन्वये फेरबदल प्रस्तावास दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन अधिसूचनेनुसार मंजूरी प्रदान करण्यात आलेली आहे . 
मौजा सोमलवाडा, जिल्हा नागपूर येथील जमीन विकास आराखड्यानुसार सोमलवाडा, वर्धा रोड येथील हॉटेल प्राईड ते सोनेगाव पोलीस स्टेशन पर्यंत 
( ३५० मी .) ( राष्ट्रीय महामार्ग क्र .७) रस्ता रुंदीकरण करणे या निनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी क्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठीच्या संपादनाच्या घोषणेची 
अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे ; 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे नुसार खाजगी जागा विकास योजना रस्ता विकसीत करण्याकरीता आवश्यक 
असल्यामुळे कलम १२६ अंतर्गत प्रस्ताव सादर केलेला आहे . तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम १२६(२) व 
१२६( ४ ) अन्वये शासनाचे निर्णय क्र . टिपीबी-४३१४-१८१-प्र.क्र . ९- २०१५- नवि-११ , दिनांक २४ ऑगस्ट २०१५ अन्वये प्रदत्त अधिकारान्वये भूमी 
संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ ची कार्यवाहीसाठी सहाय्यक संचालक , नगर 
रचना विभाग , महानगरपालिका , नागपूर यांनी प्रस्ताव दिनांक २५ जुलै २०१९ अन्वये प्रस्तावित केले आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन उक्त 
सार्वजनिक प्रस्तावासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी , नागपूर यांची खात्री झाली आहे 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनीच्या संपादनापोटी घ्यावयाच्या नुकसान भरपाईची रक्कम संपूर्णपणे आयुक्त, नागपूर महानगर पालीका , नागपूर 
मार्फत उक्त नियोजन प्राधिकरणाने अदा करावयाची आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम १२६(२ ) मध्ये विनिर्दीष्ट केलेली कालमर्यादा उलटून गेलेली 


आहे. 


त्याअर्थी, शासनाने प्रदत्त केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम १२६(४) सह भूमी 
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम " 
म्हणून संबोधिलेल्या ) च्या कलम १९ अन्वये जिल्हाधिकारी , नागपूर याद्वारे असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे. 


उक्त जमिनीच्या संबंधीत यापुढे करावयाच्या सर्व संपादनाच्या कार्यवाहीबाबत जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे काम पार पाडण्याकरीता उक्त 
संपादन अधिनियमाच्या कलम ३ (ग) अन्वये याद्वारे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांची नेमणूक 
करण्यात येत आहे . त्याचप्रमाणे उक्त जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरु 
करण्याबाबत निर्देशीत करण्यात येत आहे . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र .१) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांना उक्त अधिनियमाचे कलम २३ चे चौकशी दरम्यान उक्त 
अनुसूची मधील ज्या जमीनीचे नियोजन प्राधिकरणाने थेट खरेदीद्वारे किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम १२६(१) प्रमाणे 
संपादीत केलेली असल्याचे अथवा फायदे घेतलेले असल्याचे आढळून आल्यास त्या जमीनी अंतीम निवाड्याचे वेळी वगळण्यात येतील . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २० , २०१९/भाद्रपद २९ , शके १९ ४१ 


उक्त संपादन क्षेत्र जमीनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांच्या कार्यालयात 
कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 

अनुसूची 

संपादीत जमिनीचा तपशील 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २०- अ-६५-२०१८-२०१९ , मौजा सोमलवाडा , जिल्हा नागपूर येथील जमीन विकास आराखड्यानुसार सोमलवाडा ,वर्धा 
रोड येथील हॉटेल प्राईड ते सोनेगाव पोलीस स्टेशन पर्यंत (३५० मी .) ( राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ७) रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधित होणा- या जमीन 

खाजगी वाटाघाटीने घेण्याबाबतचेविवरणपत्र 
अ.क्र . भूधारकाचे नाव नगर भूमापन एकूण 

संयुक्त मोजणी 

मोक्यावरील अहवाल 
क्रमांक आखिव प्रमाणे 
पत्रिकेप्रमाणे संपादीत क्षेत्र झाडे बांध विहीर 

इतर 


एकूण क्षेत्र 


काम 


( 9 ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ५ ) 
चौ . मी . 


१ 


दिपक गाडगे 


६०६ 


४.८८ 


२ अशोका 
५ अशोका 


२ 


दिपक गाडगे 


६०६ 


१६.६४ 


سه 


६०६ 


२६.९ ६ 


मारवा निवास 
सैनि निवास 


४ 


६०६ 


३१.४१ 


५ 


मॅजेस्टीक मॅनर 


६०६ 


३०.१७ 


भू.क्र .६ कंपाउंड 
भू.क्र .७ कंपाउंड 
भू.क्र . ८ कंपाउंड 
भू.क्र . ९ कंपाउंड 
भू.क्र . १० कंपाउंड 
भू.क्र . ११ कंपाउंड 
भू.क्र . १२ कंपाउंड 
भू.क्र . १३ कंपाउंड 
भू.क्र . १४ कंपाउंड 
भू.क्र . १५ कंपाउंड 


६ 


अजय वरगी 


६०६ 


२८ ९ ६१.३० 


१७.८ ९ 


७ 


दातीर 


६०६ 


२४.०० 


३ अशोका 


८ 


बक्षी निवास 


६०६ 


२१.०० 


३ अशोका 


९ 


गौरी निवास 


६०६ 


१६ ९ ८ 


१० 


गौरकार निवास 


६०६ 


१७ ३८ 


४ अशोका 


११ 


एम . एन . देशपांडे निवास 


६०५ 


३६८ 


१ बदाम 


२०.२८ 


भू.क्र . १६ कंपाउंड 
भू.क्र . १६ कंपाउंड 
भू.क्र . १८ कंपाउंड 
भू.क्र . १९ कंपाउंड 


१२ 


अॅक्टीव्ह कारगो लि . 


६०५ 


२२.९९ 


१ अशोका 


१३ 


२२६८०.८२ 


मेन लॅन्ड चायना 


६०५ 


१ ९ .२८ 


१४ 


६०५ 


११.३१ 


आहुजा एनक्लेव 
अरबन हरमिटेज 


भू.क्र . २० कंपाउंड 
भू.क्र . २१ कंपाउंड 


१५ 


६०५ 


१.९ २ 


१६ 


सोनेगाव पोलीस स्टेशन 


६१२ 


७४१६४५.०० 


६०५.२१ 


कंपाउंड 


९ लगीरी , 
४ साग , १ निंब, 
४४ इतर झाडे 


१७ 


अनिल सावरकर 


६११ 


३०३००.०० 


२७.० ९ 


कपांउड 


अदमासे एकूण क्षेत्र 


९ १ ९ .०७४ 


नागपूर : 
दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ . 


व्ही . बी . जोशी, 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १), 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED ATGOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE. 


